राष्ट्रीय सेवा योजना राज्यस्तरीय पुरस्कार 
२०१८-१९ 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०१९/(प्र.क्र.२५/१९)/साशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०१९. 


संदर्भ : शासन समक्रमांक पत्र दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९. 


प्रस्तावना :केंद्र शासनाच्या पध्दतीवर आधारित राज्यस्तरावर राज्याच्या रौप्य महोत्सवी वर्षापासून, राष्ट्रीय 
सेवा योजना अंतर्गत पुरस्कार देण्याची प्रथा सन १९९३-९४ वर्षापासून सुरु करण्यात आली. त्यानुसार 
विद्यापीठांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले व राज्यस्तरीय पुरस्कार निवड समितीच्या शिफारशीनुसार 
निर्णय घेण्यात आला 

शासन निर्णय : राष्ट्रीय सेवा योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये नि:स्वार्थ भावनेने व निष्ठेने समाजाची सेवा 
करणाऱ्यांना त्यांच्या अंगिकृत कामात प्रोत्साहन मिळावे व त्यांच्या नि:स्वार्थ सेवेचा यथोचित गौरव 
करण्याच्या दृष्टीने खाली नमूद केल्याप्रमाणे राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला 
आहे. 

(१ सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठ (स्मृतिचिन्ह) 


अ.क्र विद्यापीठाचे नाव 


विक डा.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 


(२) सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम समन्वयक (स्मृतिचिन्ह व रु. १०,०००/-) 


अ.क्र. | कार्यक्रम समन्वयकाचे नांव विद्यापीठाचे नाव 


fae | डा.त्र्यंयक रामराव पाटील । डा.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 


(३) सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी पुरस्कार (स्मृतिचिन्ह व रु. ५,०००/- प्रत्येकी) 


अ.क्र. । कार्यक्रम अधिका-यांचे नावा | महाविद्यालय / विद्यापीठ 


षि डॉ. विलास रामचंद्र उगले, | शिक्षण प्रसारक मंडळीचे सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय, 
टिळक रोड, सदाशिव पेठ, पुणे. 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 


२ ।डा.दत्ताआसारामढालळे श्री. शि.वि.प्र.संस्थेचे कै.कर्म.डॉ.पा.रा.घोगरे विज्ञान 
महाविद्यालय, आग्रा रोड, देवपूर, धुळे. 

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, 
जळगाव 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०१९/(प्र.क्र.२५/१९)/साशि-७ 


३ श्री. रवी काथिरेसन रामानंद आर्य डि.ए. व्ही. महाविद्यालय, भांडुप, मुंबई. 
चेट्टीयार मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
४ | प्रा. प्रदिप केडाव चापले वनश्री कला महाविद्यालय, कोरची, गडचिरोली 
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
(४) सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार (स्मृतिचिन्ह) 
अ.क्र. | महाविद्यालयांचे नावे विद्यापीठ 
हि शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सर परशुरामभाऊ | सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
महाविद्यालय, टिळक रोड, सदाशिव पेठ, 
पुणे. 
2. श्री. शि.वि.प्र.संस्थेचे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र 
कै.कर्म.डॉ.पा.रा.घोगरे विज्ञान विद्यापीठ, जळगाव 
महाविद्यालय, आग्रा रोड, देवपूर, धुळे. 
३ । रामानंदआर्या डि.ए. व्ही. महाविद्यालय, । मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
भांडूप, मुंबई. 
४ | वनश्री कला महाविद्यालय, कोरची, गडचिरोली | गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
(५) कार्यक्रम अधिकारी प्रशंसा प्रमाणपत्र पुरस्कार 
अ.क्र. | कार्यक्रम अधिका-यांचे नांव । महाविद्यालय/विद्यापीठ 
| डा. संदिप मनोहरराव भारतीय महाविद्यालय, मोर्शी, अमरावती. 
राऊत संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
2 | डॉ. पंडितशोषराव नलावडे | पंडित जवाहरलाल नेहरु महाविद्यालय, शिवाजी नगर, औरंगाबाद 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 
३ | HT. संदीप कडुभाऊ तांबे कृषि महाविद्यालय सोनई, ता. नेवासा, अहमदनगर 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 
४ | ST. समृध्दी स्वप्नील मेथा भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचे 
SCS कॉलेज आणि हॉस्पीटल, वानलेसवाडी, सांगली 
भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय, पुणे 
५ | डा. स्वानंद नारायण शुक्ल  । मोतीवाला होमिओपॅथीक मेडीकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल, नाशिक 
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 
६ । प्रा.संजय नारायणराव पवार । कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, व.ना.म.कृ.वि., परभणी 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०१९/(प्र.क्र.२५/१९)/साशि-७ 


सुनिल सिद्रामय्या मठपती 


डी.एस.टी.एस.मंडळाचे कॉलेज ऑफ फार्मसी, जुळे सोलापूर-१, 
विजापूर रोड, सोलापूर 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 


प्रा.निळकंठ विठ्ठल शिदे, 


लाल बहादूर शास्त्री कालेज ऑफ आर्टस, सायन्स अन्ड कॉमर्स, 
सातारा 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 


डॉ. दत्ता माधवराव कुंचेळवाड 


नागनाथ कळला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
औंढा नागनाथ, हिंगोली 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 


दि ठ 


श्री मदन प्रताप सूर्यवंशी, 


धारेश्वर विद्या व क्रीडा प्रतिष्ठान, धायरी संस्थेचे कै. बंडोजी खंडोजी 
चव्हाण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, धायरी, ता.हवेली, 


शिक्षण संचालनालय (+ २ स्तर) पुणे 


(६) सर्वोत्कृष्ट स्वयंसेवक पुरस्कार : 


(स्मृतिचिन्ह व रु. २,०००/- प्रत्येकी) 


प्वयंसे नांव 


महाविद्यालय/विद्यापीठ 


| १ 


सत्यम जयवंत देवकर 


यशवंतराव मोहिते कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, 
पुणे 
भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय, पुणे 


OR 


किरण तुकाराम भांगे 


शंकरराव मोहिते महाविद्यालय, अकलूज, सोलापूर 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, 
सोलापूर 


०२ 


कांचन जीवन चव्हाण 


कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे 
सामाजिक शास्त्र प्रशाळा समाजकार्य विभाग, 

उ.म.वि. नगर बांभोरी, जळगाव 

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, 
जळगाव 


०5 


शेख तरन्नुम बेगम शोख शरीफ 


माधवराव पाटील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
पालम, परभणी. 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 


oy 


देवानंद योगाजी भालेराव 


पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे वाघीरे महाविद्यालय, सासवड 
ता. पुरंदर, पुणे 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०१९/(प्र.क्र.२५/१९)/साशि-७ 


०६ 


विष्णु बापुराव गोरे 


रा.छ.शा.म. कृषि महाविद्यालय, विद्यानगर,कोल्हापूर 
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी 


og 


शुभम भुमेश्वरजी AHS 


गोविदराम सेकसरिया अर्थ वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


०८ 


अमित संजय शिदे 


शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती 
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 


०९ 


राजेश बसवेश्वर हजारे 


सरदार पटेल महाविद्यालय,गंजवाड, चंद्रपूर 
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 


प्न fo) 


कितीका ब्रह्मानंद सागर 


किशीनचंद चेलाराम महाविद्यालय, चर्चगेट, मुंबई 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


हि १ 


सय्यद सोहेल चांद पटेल 


लोकसेवा एज्युकेडान सोसायटीचे कला व विज्ञान 
महाविद्यालय, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 


१२ 


राहुल सिध्देश्वर खटकाळे, 


EHS ऑफ नॅनोसायन्स अँड CHUGH, कोल्हापूर 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 


१३ 


हिमाद्री पंडया 


उषा मित्तल इंन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नोलोजी, जुहू तारा रोड, 
सांताक्रुझ (प), मुंबई 
SNDT महिला विद्यापीठ, मुंबई 


१४ 


विझाल SSRI काळबांडे 


कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, व.ना.म.कृ.वि., 
परभणी 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 


१५ 


काजल सुदाम चव्हाण 


डा.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे 


१६ 


आदित्य नानासाहेब दारवटकर 


धारेश्वर विद्या व क्रीडा प्रतिष्ठान, धायरी संस्थेचे कै. बंडोजी 
खंडोजी चव्हाण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, 
धायरी, ता.हवेली, पुणे 

शिक्षण संचाळनालय (-- २ स्तर) पुणे 


१७ 


आकाशा मोहनराव देशमुख, 


टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे 
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 


१८ 


सुरज दामाजी गुदळे 


कृषि अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली, 
रत्नागिरी 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०१९/(प्र.क्र.२५/१९)/साशि-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२३१०४७१२२३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dattatraya Rambhau Kahar 


D a tt a t | a y a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And 
Technical Education Department, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

2.5.4.20=bc29789a0057acb8ed 1 70e1748553c17db300239c3 
R a mM b h a Uu Ka h a r 47be5264afbff5eb5 1fcac, cn=Dattatraya Rambhau Kahar 

Date: 2019.09.23 10:50:09 +05'30' 

(द.रा. कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
५. संचालक, उच्च शिक्षण , पुणे 
६. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
७. शिक्षण संचालक, शालेय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
९. सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु/कुलसचिव 
१०. कार्यक्रम सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, 
११. युवक कार्य व क्रीडा विभाग, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 
१२. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
(दूरदर्शन, आकाशवाणी, वृत्तपत्रे इत्यादिंच्या माध्यमाद्वारे यथोचित प्रसिध्दी देण्यासाठी) 
१३. क्षेत्रिय संचाळक, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे 
१४. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सर्व विद्यापीठे 
१५. पुरस्कार निवड समितीचे सदस्य 
१६. पुरस्कार प्राप्त कार्यक्रम अधिकारी व त्यांच्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य 
१७.पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थी 
१८.निवड नस्ती, साशि-७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


